राज्यातील खाजगी कंत्राटी प्रवाशी 
वाहनांचे कमाल भाडेदर निश्चित 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-०४१२/प्र.क्र.३७८(पु.बां.०७)/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ११ मे, २०१८. 


वाचा :- गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमव्हीआर-०४१२/प्र.क्र.३७८(पु.बां. ०७/परि-२, 
दि. २७/०४/२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


राज्यातील खाजगी कंत्राटी प्रवाशी वाहनांचे कमाल भाडेदर निश्चित करण्याबाबत संदर्भाधिन 
दि. २७/०४/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये आदेशा निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. या शासन 
निर्णयामध्ये खाळीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


१) 


२ 


दिनांक २७/०४/२०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ खालीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावा :- 


“महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे टप्पा वाहतूकीचे भाडे राज्य परिवहन 
प्राधिकरणाकडून निश्चित करण्यात येते. सदर भाडेदर विचारात घेऊन खाजगी कंत्राटी 
परवाना वाहनाचे संपूर्ण बससाठी प्रति कि.मी. भाडेदर त्याच स्वरुपाच्या महाराष्ट्र राज्य 
मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संपूर्ण बससाठी येणाऱ्या प्रति कि.मी. भाडे दराच्या ५० टक्के 
पेक्षा अधिक राहणार नाही असे कमाल भाडेदर मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ चे कलम 
६७(१) मधील तरतूदीनुसार निश्चित करण्यात येत आहे. उदाहरण स्वरुपाने महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या विविध प्रकारच्या बसचे प्रति बस प्रति कि.मी. भाडे 
आणि त्या स्वरुपाच्या खाजगी कंत्राटी परवाना वाहनाचे बससाठी कमाल भाडे याचा 
तक्ता सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेला आहे.” 


दिनांक २७/०४/२०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ खालीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावा :- 


“सदर निर्देशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी राज्य परिवहन प्राधिकरण आणि 
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने करावी. तसेच वरील कमाल भाडेदरापेक्षा अधिक भाडे 
आकारण्यात आल्यास सदर परवानाधारकाविरुध्द परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 
यांनी मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम ८६ व इतर अनुषंगीक तरतूदीस अनुसरुन 
कारवाई करावी.” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-०४१२/प्र.क्र.३७८(पु.बां.०७/परि-२ 


सदर NAT शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७१५/.॥80१99॥॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५१११३०९३२३७२९ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally 


Ghiratkar Nitin ५०१ 


ostalCode=40003; 
2.5.4.20=bbb712ac44dfd391a 1a: 
59477dff3f6805f105ac91db1e0, 


Jyotinath etna ee 
(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

) सर्व मा.मंत्री /मा.राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

) मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

मा. उपसभापती,विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 


vo 


१०)मा. संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य) 
११)मा.विधानसभा सदस्य (सर्वी 
) 
) 


१२)मा.विधान परिषद सदस्य (सर्वी 

93) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

१५) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१६) सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 

१७) अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), मुंबई. 

१८)परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१९) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई परिवहन उपक्रम, मुंबई. 

२१) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
२२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 


YS > *->  ६-> 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-०४१२/प्र.क्र.३७८(पु.बां.०७/परि-२ 


२३) संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, ठाणे/नाशिक/पुणे/नागपूर. 
२४) सर्व पोलीस आयुक्त. 
२५) सर्व विभागीय आयुक्त. 
२६) सर्व जिल्हाधिकारी. 
२७ सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक/पोळीस उप आयुक्त. 
) 
) 
) 
) 


२८) ud विभागीय नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ. 

२९) सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

30) सर्व वाहतूकदार संघटना (संबंधित प्रादेशिक /उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत) 
३१) निवडसंग्रह-परि-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


